RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक १०५ ( २ )]] 


बुधवार , नोव्हेंबर ३०, २०१६ / अग्रहायण ९, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १५७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ 


अधिसूचना 


खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन ) अधिनियम , १९ ५७. 

क्रमांक एमडीएफ . ०६१५ /प्र. क्र . ३४ ( भाग-१)/उद्योग-९.-खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन ) अधिनियम , १९ ५७ ( १ ९५७ चा ६७ ) 
याच्या कलम ९ ( ब ) मधील उप- कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे शासन अधिसूचना 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक एमडीएफ . ०६१५ /प्र. क्र . ३४ / उद्योग-९, दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ च्या मूळ अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा 

करीत आहे : 
प्रस्तुत अधिसूचनेत 

(१ ) अधिसूचनेच्या प्रस्ताविकेमध्ये “ बृहन्मुंबई जिल्हा ” या शब्दाऐवजी " मुंबई शहर जिल्हा असा बदल करण्यात येत आहे . 
( २ ) अधिसूचनेच्या परिच्छेद १, मधील ( २) मध्ये पुढील बदल करण्यात येत आहे : 
"( २) संबंधित जिल्ह्यातील विधानसभा सदस्य अथवा विधानपरिषद सदस्यांमधून 

सदस्य 
( प्रामुख्याने खाणबाधित क्षेत्रामधून ) तीन सदस्य पालकमंत्री यांच्या शिफारशीने आणि 
राज्य शासनाच्या नामनिर्देशनाने 
( ३ ) परिच्छेद, २ मधील अनुक्रमांक (२) मध्ये पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे : 
"( २) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अथवा आयुक्त, बृहन्मुंबई 

पदसिद्ध सदस्य 
महानगरपालिका, मुंबई उपनगर जिल्ह्याकरिता 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अपूर्व चंद्रा, 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


( १ ) 


भाग चार - अ - १५७-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


